वाचा :- 


श्रीक्षेत्र देहू-आळंदी, भंडारा डोंगर, पंढरपूर व 
पालखीतळ मार्गावरील मूलभूत सुविधा निर्माण 
करण्यासाठी विकास आराखडा, 

निधी वितरीत करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०१२/प्र.क्र.६/का.१४४४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: २३ ऑगस्ट, २०१९ 


नियोजन विभाग झासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०१८/प्र.क्र.६६/का.१४४४, 
दि. १३ नोव्हेंबर, २०१८ 


प्रस्तावना :- 


श्रीक्षेत्र देहू-आळंदी, भंडारा डोंगर, पंढरपूर व पालखीतळ मार्गावरील मूलभूत सुविधा निर्माण 


करण्यासाठीच्या विकास आराखड्यास दिनांक १३ नोव्हेंबर, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, 


रु.१४२७.८५ कोटी शासन सहभागातील कामांना मंजुरी देण्यात आळी आहे. या आराखड्याकरिता 


सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला निधी विभागीय आयुक्त, पुणे यांना 


उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


श्रीक्षेत्र देहू-आळंदी, भंडारा डोंगर, पंढरपूर व पालखीतळ मार्गावरील मूलभूत सुविधा निर्माण 


करण्यासाठीच्या विकास आराखड्यांतर्गत खालील बाबींसाठी विभागीय आयुक्‍त, पुणे यांना सन 


२०१९-२०मध्ये रु.४८,०९,९४,०००/- (रुपये अठ्ठेचाळीस कोटी नऊ लाख चौराण्णव हजार फक्त) निधी 


वितरित करण्यात येत आहे. या निधीचे उद्दिष्टनिहाय वाटप खालीलप्रमाणे आहे.:- 


मुख्य उद्दिष्ट अर्थसंकल्पित तरतूद | ६०% च्या मर्यादेत वितरित 
लेखाशिर्ष करावयाचा निधी 
३४५२ २७११ | ०१, वेतन ३०,००,०००/- ८,००,०००/- 
०६, दूरध्वनी वीज ५०,०००/- १४,०००/- 
११, प्रवास खर्च ५०,०००/- १४,०००/- 
१३, कार्यालयीन खर्च २,००,०००/- ५६,०००/- 
२६ जाहिरात व प्रसिध्दी २,००,०००/- ५६,०००/- 
५४५२०१०४ । ५३ मोठी बांधकामे ८०,००,००,०००/- ४८,००,००,०००/- 
एकुण ८०,३५,००,०००/- ४८,०९,९४,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०१२/प्र.क्र.६/का.१४४४ 


२. श्रीक्षेत्र देहू-आळंदी, भंडारा डोंगर, पंढरपूर व पालखीतळ मार्गावरील मूलभूत सुविधा निर्माण 


करण्यासाठीच्या विकास आराखड्यांतर्गत मंजूर कामांवर होणारा खर्च लेखाशिर्ष “मागणी क्र.ओ-८, 


मुख्य लेखाशिर्ष ३४५२-पर्यटन, ०१-पर्यटनसाठी पायाभूत सुविधा, १०१-पर्यटन केंद्रे, (००) (09) 


श्रीक्षेत्र देहू-आळंदी, भंडारा डोंगर, पंढरपूर व पालखीतळ क्षेत्र विकास विशेष कृती कार्यक्रम (३४५२ 


२७११) योजनातंर्गत (दत्तमत)” व “मागणी क्र.ओ-१०, मुख्य लेखाशिर्ष ५४५२-पर्यटनावरील भांडवली 


खर्च, ०१-पर्यटनसाठी पायाभूत सुविधा, १०१-पर्यटन केंद्र, (००) (०४) श्रीक्षेत्र देहू-आळंदी, भंडारा 


डोंगर, व पालखीतळ क्षेत्र विकास कृती कार्यक्रम (५४५२ ०१०४) कार्यक्रम (दत्तमत)” याखाली खर्ची 


टाकण्यात यावा. वर नमूद केलेल्या लेखाशिर्षांतर्गत झालेला प्रत्यक्ष खर्च व प्रधान महालेखापाल, 


मुंबई यांच्या कार्यालयाने नोंदविलेल्या खर्चाचा ताळमेळ घालण्यात यावा. तसेच वितरित केलेल्या 


निधीचे उपयोगिता प्रमाणपपत्र शासनास तात्काळ सादर करावे. 


३. वित्त विभागाच्या परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनांक ८ जुले, 2098 अन्वये हा 


शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. महाराष्ट्रशासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हा झासन निर्णय उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८२३१५२३३४८८१६ असा आहे. हा शासन निर्णय 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


VIDYA RAMAPPA 
HAMPAYYA 


(विद्या हम्पय्या ) 
उप सचिव 
तातडीच्या आवऱ्यक कार्यवाहीसाठी, 
विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे, 
जिल्हाधिकारी, पुणे/सोलापूर,/सातारा/अहमदनगर, 


प्रत, 


१) मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई यांना माहिती करीता सादर 

२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

3) मा. मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४ मा. विरोधी पक्षनेता विधानपरिषद / विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०१२/प्र.क्र.६ /का.१४४४ 


५) मा. राज्यमंत्री उद्योग व खणीकर्म, व पर्यावरण तथा पालकमंत्री,(पुणे) यांचे खाजगी सचिव, 
मंत्रालय, मुंबई 

६) मा. राज्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७ सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधान परिषद व संसद सदस्य, 

) 

) 


८) मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

९) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

१०) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-२, नागपूर, 

११)विशेष कार्य अधिकारी, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, पुणे, 

१२) वित्त विभाग (व्यय-८)/(अर्थ-१६) मंत्रालय, मुंबई, 
) 
) 
) 


१३) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 
१४) नियोजन विभाग, का.१४२४, मंत्रालय, मुंबई, 
१५) निवड नस्ती, का. १४४४, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


